मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), जलसंपदा विभाग, 
अमरावती या कार्यालयाच्या नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते 
३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ -२०२३/३४६/प्र.क्र.१२५/मोप्र-(२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १४/०३/२०२३ 


संदर्भ - १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक-मुदतवाढ -२०२२/८८९/प्र.क्र.२७९/ 
मोप्र-(२), दि. २७/०९/२०२२ 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांचे पत्र.क्र 
जा.क्र.जसंवि(विप्रो/प्रलि/मुदतवाढ प्रस्ताव/धा.क्र.२८(१)/५३१/२०२३, 
दि.०९/०२/२०२३ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.०८/०२/२०२३ 
४ शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्रमांक आढावा श्ा.नि.क्र.२००८/(९९/२००८) 
भाग-२/आ(प्रशि), दि.२९/०५/२००८ 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता,विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांची निर्मिती संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथीळ शासन निर्णयान्वये 
करण्यात आली आहे. संदर्भीय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० 
पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. संदर्भ क्रमांक ३ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही 
SAM अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०२३ या सहा 
महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प , जलसंपदा विभाग, अमरावती (खुद्द) यांचे संदर्भ क्र.२ 
अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आता मुख्य अभियंता,विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती 
Qn कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांपैकी उपलब्ध करुन दिलेल्या 
३० पदांना सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक ०१/०३/२०२३ ते दिनांक 
३१/०८/२०२३ पर्यंत खालील अटींचे अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी 

Raa नसतील. 

उपरोक्त कार्यालयातील खर्च, मागणी क्रमांक आय- ५, (नियत अस्थायी आस्थापन), मुख्य 
लेखाशिर्ष ४७०१ मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग 
भांडवली अंशदान (वेतन), (०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२३/३४६/प्र.क्र.१२५/मोप्र-(२) 


(अनिवार्य ) (४७०१ आय १७१) या लेखाशीर्षाखाली महामंडळास मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी 
आस्थापनेच्या वेतनाखाली मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

सदर आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक ०८/०२/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच आंतरवित्त 
सल्लागार व सह सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२९१७५६४७२७२७ असा 
आहे. हा कार्यालयीन seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


d by ABHAY KESHAORAO YEDSIKAR 


9 
IN: C=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
ABHAY KESHAORAO कराचा 
5 


20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b0041f388e5f397467¢37bb 
907e6cc635bdOfd, postalCod 


2, st= 
Y E D S | KA R serialNumber=5B9CED1C6530163B6C7A287499C459AF544860D533 
0D82DBE50D22D67820C373, cn=ABHAY KESHAORAO YEDSIKAR 


Date: 2023.03.29 18:01:30 +05'30' 


सहपत्र- परिशिष्ट 'अ (अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- सहपत्रासह- 
१) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 
महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 
वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर 
६) मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प जलसंपदा विभाग, अमरावती यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी /कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी /कर्मचा- 
यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या 
चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील 
सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिका-यांवर राहील. 
७) मोप्र-(२) कार्यासन, निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२३/३४६/प्र.क्र.१२५/मोप्र-(२) 


परिशिष्ट अ 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२३/३४६/प्र.क्र.१२५/मोप्र-(२), दिनांक १४/०३/२०२३ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील खालील नमूद ३० पदांना दि. ०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ 
या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
अ.क्र. | पदनाम आकृतिबंधानुसार | मुदतवाढ द्यावयाची 
मंजूर पदे पदे 
तांत्रिक पदे 
Peal मुख्य अभियंता शिळ आ —— आ 
२ | सहायक मुख्य अभियंता २ २ 
३ | उप अभियंता ३ ३ 
४ | कनिष्ठ अभियंता/सहा.अभियंता/झाखा अभियंता ३ 3 
५ । प्रमुख आरेखक — ग — ao 
६ । विशेष अधीक्षक — i | «| 
७ | अधीक्षक 1 १ | |. ह... | 
मुख्य दप्तर कारकून a ee शिका se 
९ । प्रथम लिपिक 1 १ | a 
१० ० | वरिष्ठ लिपिक २ २ 
| हे: १ | कनिष्ठ लिपिक २ २ 
१२ | लघुलेखक उच्चश्रेणी/ निम्नश्रेणी a शिक गा 
१३ । टंकलेखक 3 3 
१४ | दूरध्वनीचालक (.. त". ae 
१५ | वाहनचालक aaa a 
१६: | दातरी a :_ शिक आगा 
१७ । नाईक ae a a 
१८ | शिपाई ३ ३ 
१९ | चौकीदार 1 १ | 1१ 
एकूण ३० ३० 
एकूण मुदतवाढीची पदे - ३० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


